शाळेय पोषण आहार योजनेसाठी 
निधी वितरण (सन २०१८-१९) 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०५ ऑक्टोबर, २०१८ 
वाचा:- 

१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
२) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-3/209¢-Desk (MDM) दि.२७/०४/२०१८ 
३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग झासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३, 

दि. १५/०५/२०१८ 
४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. अनुवि ४९१८/(४२/१८)/अर्थसंकल्प, 

दि. १७/०५/२०१८ 
५) केंद्र शासनाचे आदेशा क्र. F.No.3-3/209¢-Desk (MDM) दि.२६/०९/२०१८ 
६) केंद्र शासनाचे आदेडा क्र. F.No.3-3/209¢-Desk (MDM) दि.२६/०९/२०१८ 


प्रस्तावना :- 


शालेय पोषण आहार या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत केंद्र हिस्स्याचा पहिल्या हप्तातील उर्वरित निधी 


रु.३३७६२.९७ लक्ष व दुष्काळग्रस्त भागासाठी मंजूर असलेला रु.५४७८.४५ लक्ष असा एकूण रु.३९२४१.४२ लक्ष 


इतका निधी केंद्र शासनाने दि.२६/०९/२०१८ च्या पत्रान्वये वितरीत केलेला आहे. केंद्र शासनाने वितरीत केलेला 


केंद्र हिऱ्याचा निधी व या योजनेसाठी केंद्र : राज्य हिऱ्याचे प्रमाण विचारात घेता, रु.२३२४४.६५ लक्ष निधी राज्य 


हिस्सा म्हणून वितरीत होणे आवश्‍यक आहे. म्हणजेच केंद्र व राज्य हिस्सा मिळून रु.६२४८६.०७ लक्ष निधी वितरीत 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शालेय पोषण आहार योजनेसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा मिळून खालीलप्रमाणे रु.६२४८६.०७ लक्ष 


(रुपये सहाशे चोवीस कोटी शाहाऐंशी लक्ष सात हजार) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


अ.क्र लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद | वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 

१. । मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण | रु. ११११५१.२० लक्ष | रु. ३९२४१.४२ लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (hs हिस्सा) (२२०२ ३८०६), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

२. । मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण | रु. ५६०००.०० लक्ष । रु. २२६४४.६५ लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१६) मुंबई 
महानगरपालिका क्षेत्राव्यतिरिक्‍त इतर क्षेत्रात 
शालेय पोषण आहार कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत 
योजना) (राज्य हिस्सा) (२२०२ 3294), ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 

३. | मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण | रु. ४९७८.६६ लक्ष  ।रु.०लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०३) (०३), मुंबई 
महानगरपालिकेसाठी शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (केंद्र हिस्सा) 
(२२०२ ३८२४), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


४. ।मागणी क्रमांक ई-२,२२०२, सर्वसाधारण | रु. ३००५.८९ लक्ष रु. ६०० लक्ष 
शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०३) (०४), मुंबई 
महानगरपालिकेसाठी शालेय पोषण आहार 
कार्यक्रम (केंद्र पुरस्कृत योजना) (राज्य हिस्सा) 
(२२०२ ३८३३), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

एकूण रु. १७५१३५.७५ लक्ष रु. ६२४८६.०७ लक्ष 


२. सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि. ०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकास अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद ६ ते qo मधील अटींची तसेच, परिपत्रकाच्या परिशिष्टातीळ 


अनुक्रमांक ८ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील मुद्दा क्र. १, २, ३, ५, ६व ७ 


मधील बाबी या आदेशासाठी लागू नाहीत. परिशिष्टातील मुद्दा क्र. ४ नुसार केंद्र शासनाचा निधी प्रत्यक्षात प्राप्त 


झाला असल्याचे अभिप्राय वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र. ४३८/आर्थोपाय, दिनांक 


२७/०९/२०१८ अन्वये दिलेले आहेत. सदर निधीचा विनियोग वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२/०४/२०१८ च्या 


परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०१८/प्र.क्र.१००/एस.डी.३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००५१०५३४००२२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by P. id Abaji Patil 


p DN: c=IN, o=Government Of Maharash 

ramo =School Education And Sports Department, 
postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=4a3b99d57d257e955ed34ca5 1db1f3c5 


ee e 
21002555e05c455e86fa1c9c82a1d82b, 
re | a | cn=Pramod Abaji Patil 


Date: 2018.10.05 14:38:58 +05'30' 


(प्रमोद पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
६ सर्वमा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
७ मा. मुख्यसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
८) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८ , मुंबई/नागपूर 
१४ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१५) शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सर्व) 
१६) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 
१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) निवडनस्ती - एस.डी. 3 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


